“भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते” योजनेची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी समिती गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सारस्ते-१२२२/प्र.क्र.१८७/का.५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा :- 
आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. सारस्ते-१२२२/प्र.क्र.१८७/का.५, 
दि.१३/०९/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


“भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजना” दिनांक १८/०८/२०२३ रोजीच्या मंत्रीमंडळाच्या 
बैठकीमध्ये मंजूर करण्यात आली असून त्यानुषंगाने -वाचा* येथील दिनांक १३/०९/२०२३ रोजीचा 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे या योजनेची 
अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागाच्या स्तरावर समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 


“भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजना” या योजनेंतर्गत क्षेत्रिय कार्यालयांकडून प्राप्त झालेल्या 
/ होणाऱ्या अवर्गीकृत तसेच, आठमाही ते बारामाही करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या कामांसंदर्भातील 
प्रस्तावांची छाननी करुन तद्‌नुषंगिक बृहत आराखड्यास व त्यांतर्गत वार्षिक आराखड्यास मान्यता 
देण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, आदिवासी विकास शा 

विभाग, मंत्रालय, मुंबई. ष्र = 
a मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी डड 
" | विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. a च 
iii, | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर. | :- | सदस्य 
iv. | अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, धुळे. Lo | सदस्य 

उप सचिव (का-५), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, सदस्य 
“i मुंबई. a सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः सारस्ते-१२२२/प्र.क्र.१८७/का.५ 


०२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१००९१०५६५४८७२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
G OVI N D BA LAJ | 0 TRIBAL DEVELOPMENT 


5.4.20=9fae8c57bc7 438587 1d5bfb6d5bf3a8b1325732de 1 2f4e1eb564dcd6e6dcf3 
If, postalCode=400032, 


ht 
ialNumber=F35CCBAGFB37254B3D3E122E1842F419E20858CE28B6DF89F96ESB 
569300847६, cn=GOVIND BALAJI SABN 
Date: 2023.10.11 17:58:17 +05'30' 


(गोविंद साबने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
६. सर्व मा. विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

७. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव (महसुल), महसुल व वन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
११.प्रधान सचिव (वने), महसुल व वन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

qs. sae, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

१५.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
१६.मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (सवी. 

१८.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास (सवी. 

१९.प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (सवी. 

२०.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२१.जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी. 

२२.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


